RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg . No. MH /MR /South - 339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


-ब 


वर्ष ५, अंक ११३ ] 


बुधवार , जानेवारी ८, २०१४ / पौष १८, शके १९ ३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जानेवारी २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५. 

क्रमांक इएसटी -१२१३/ प्र.क्र .१७२/ राउशु-१.- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील नियम ७ च्या तरतुदीन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून या अधिनियमाच्या 
प्रयोजनाकरिता गृह विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट “ क ” कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी 
आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रासाठी विभाग प्रमुख म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
गट “ड ” कर्मचाऱ्यांच्या क्षेत्रिय व आंतरजिल्हा बदल्या करण्यासाठी विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रासाठी 
प्रादेशिक विभाग 

प्रमुख म्हणून 

घोषित करण्यात येत आहे . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी ८ , २०१४ / पोष १८, शके १ ९ ३५ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th January 2014 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE 
OF OFFICIAL DUTIES ACT, 2005 . 


No. EST 1213 /C.R . 172 /Exc - 1. — In exercise of the powers conferred by section 7 of the Maharashtra 
Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties 
Act , 2005 (Mah . XXI of 2006 ), the Government of Maharashtra hereby notifies the Commissioner , State 
Excise, Maharashtra State , Mumbai, to be the Head of the Department for the offices under the control 
Commissioner, State Excise ,Maharashtra State ,Mumbai, as an authority competent to make transfers of 
all Non -Gazetted employees in Group “ C ” within his jurisdiction ; and Divisional Deputy Commissioner , 
State Excise , to be the Regional Head of that Department for field offices and Inter District transfers, as 
an authority competent to make transfers of all employees in Group “ D ” within his jurisdiction . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


